उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण या 
कार्यालयाचे थकीत भाडे फरक रक्‍कम व थकीत 
भाडे अदा करण्यासाठी येणा-या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२२/प्र.क्र. २१/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२३ 


वाचा :- १. गृह (परिवहन)विभाग,शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी-०१२२/प्र.क्र.२१/परि-४, 
दि. ३० मार्च,२०२२ 
२. परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई यांचे पत्र क्रपका.बां (0६)/ ०४१७ / न.क्र.०५/ का१०(१) 
/जा.क्र.२०८, दि.०६.०१.२०२२ , जा.क्र.३५६७, दि. २५.०३.२०२२,जा.क्र.9१९०, 
दि.२३.०६.२०२२ व जा.क्र.१३१०५, दि. २५.११.२०२२ व दि.१७.०२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण कार्यालयाच्या माहे ऑक्टोबर, २०१६ ते डिसेंबर,२०२० 
पर्यंतचे थकीत भाडे रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण कार्यालयाच्या माहे मे २०१५ ते डिसेंबर २०२० या 
कालावधीतील थकित AS फरकास सन २०२१-२२ या अर्थिक वर्षात रु.१०,९६,४५४/- इतक्या CEPA 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, अपुऱ्या अनुदानाअभावी त्यापैकी रु. २,४१,८८०/- इतके 
भाडे रक्‍कम अदा करण्यात आली आहे. आता, परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या सुधारीत प्रस्तावानुसार भाडे 
रकमेची परिगणना करुन एकूण देय भाडे रक्‍कम रु.१४,२९,५३८/- इतकी होत आहे. त्यापैकी यापूर्वी अदा 
करण्यात आलेले भाडे रक्‍कम वजाती करुन उर्वरित रु.११,८७,६५८/-(रुपये अकरा लक्ष सत्त्याऐंशी हजार 
WEI अठावन्न फक्त) इतक्या रक्‍कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण या कार्यालयाच्या भाडेपोटी येणारा खर्च " मागणी क्र. बी-३, 
२०४१ वाहनांवरील कर, (०२) प्रादेशिक कार्यालये, (०२) (०१) प्रादेशिक कार्यालये (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०४१ 
००३६) १४ भाडेपट्टी व कर " या लेखाशीर्षाखाली २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरिता केलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१, उपविभाग-१, अ.क्र.६ नियम 
क्र. ४० अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२२/प्र.क्र. २१/परि-४ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१९१५०१८१२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
LANGHI BHARAT 
R र 
(भरत रा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री (परिवहन) यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/निरीक्षण/ळेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पेण 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (परि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


